स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत..... 
श्री.संतोष देहेरकर, महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय 
सेवा, सह आयुक्‍त (गट-अ) 


हिं 
ऱ्य 

महाराष्ट्र शासन 

नगर विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :एमसीओ-२०२३/प्र.क्र.३६७/नवि-१४(१), 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २५ जानेवारी,२०२४. 


संदर्भ:- श्री.संतोष देहेरकर यांचा दि.२५.१०.२०२३ रोजीचा स्वेच्छा निवृत्तीचा अर्ज. 
शासन आदेश 


श्री.संतोष देहेरकर, सह आयुक्‍त, नगरपरिषद शाखा, ठाणे यांना त्यांच्या दि.२५.१०.२०२३ रोजीच्या 

अर्जास अनुलक्षून महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ६६ मधील तरतूदीनुसार 
दि.२५.०१.२०२४ (म.नं.) पासून स्वेच्छा सेवानिवृत्त होण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवा, सह आयुक्‍त (गट-अ) संवर्गातील श्री.संतोष देहेरकर यांच्याविरुध्द 
कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही. तसेच, त्यांच्याकडून कोणत्याही 
प्रकारचे शासकीय येणे शिल्लक असल्यास ते त्यांच्या निवृत्तीवेतनाच्या देय रकमांमधून नियमोचित पध्दतीने 
शासनास अदा करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून त्यांना स्वेच्छा निवृत्त होण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत 
आहे. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१२५११२५५८६२२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK KASHINATH LAKKAS 

A H K KA H | N AT H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=84261302514df14d17b0d46bb1422d22bfc355b 1a840eceS0f14894cd6b0 
da24, postalCode=400032, st=Maharash' 


LAKKAS क 
(अ.का.लक्कस) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रति, 
श्री.संतोष देहेरकर, सह आयुक्‍त, नगरपरिषद शाखा, ठाणे. 
प्रतिलिपी : - 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 
विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण 
महालेखापाल १(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल १(लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
५. निवडनस्ती (नवि-१४). 


Cc “७ A OO 


